वाचा: 9 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय 
कार्यालयातील नियमित आस्थापनेवरील गट-ड व 
गट-क संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी तसेच गट “ड 
संवर्गातील प्रादेशिक विभागांतर्गत बदल्यांसाठी 
सक्षम प्राधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.७३ /सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी २०२१. 


) सा. बां. वि., शा. नि., क्र. ईएसटी २०१५/प्र.क्र.११६ /प्रशासन-१,दिनांक २३.११.२०१५. 
२) सा. बां. वि., शा. नि., क्र. ईएसटी २०१५/प्र.क्र.५२ /प्रशासन-१,दिनांक ४.१२.२०१५. 
३) सा. बां. वि., शा. नि., क्र. ईएसटी २०१५/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१,दिनांक ११.११.२०१६. 
8) सा.बां. वि., शा. नि., क्र. निप्राघो २०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४ दिनांक २८.५.२०१९. 


परिपत्रक 


वाचा येथील संदर्भ क्र.१,२ व ३ अन्वये विभाग/उपविभाग येथे कार्यरत असणा-या “क” 
व “ड” वर्गातील कर्मचा-यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी संबंधित परिमंडळ, कार्यालयाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाली राहतील असे नमूद करण्यात आले आहे. 


२. वाचा येथील संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये गट “क” वर्गातील कर्मचा-यांच्या 
पदोन्नतीसाठी परिमंडळाचे अधिक्षक अभियंता व गट -ड वर्गातील कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीसाठी 
मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांना नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे 


३. उपरोक्त तरतुदींमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयातील 
गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांना गट-क संवर्गामधील पदोन्नती देण्यास मंडळ स्तरावरील 
अधिक्षक अभियंता सक्षम प्रधिकारी आहेत अथवा परिमंडळ स्तरावरील अधिक्षक अभियंता सक्षम 
प्रधिकारी आहेत, याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला आहे व त्याअनुषंगाने मार्गदर्शन 
मिळणेबाबत शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार प्राप्त होत आहे. या अनुषंगाने वाचा येथील संदर्भ 
क्र. ४ येथील शासन निर्णयानुसार नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेल्या तक्त्यातील 
अ.क्र.३ व ४ येथील नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे सविस्तर स्पष्टीकरण 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदे नियुक्ती प्राधिकारी 
7 गट क कर्मचारी(सातव्या वेतन १. अधिक्षक पदावरून fasts अधिक्षक 
आयोगानुसार स्तर एस-६ ते पदावरील पदोन्नतीसाठी मा.मंत्री(सा.बां) 
एस-१५)(१९९००-६३२०० ते २. पदोन्नतीसाठी परिमंडळाचे अधिक्षक 
४१८००-१३२३००) अभियंता ( कनिष्ठ लिपिक ते अधिक्षक 
पदावरील पदोन्नती) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.७३ /सेवा-४, 


३. तांत्रिक/अंतांत्रिक पदांच्या नियुक्तीसाठी 


मंडळाचे अधिक्षक अभियंता 
४. तांत्रिक पदांच्या नियुक्‍ती/पदोन्नतीसाठी 
संचालक उपवने व उद्याने, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
२ गट ड कर्मचारी(सातव्या वेतन | नियुक्तीसाठी विभाग प्रमुख /कार्यालय 


आयोगानुसार स्तर एस-१ ते | प्रमुख/पदोन्नतीसाठी (गट ड ते गट ड तसेच गट ड 
एस-५)(१५०००-४७६०० ते | संवर्गातून कनिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक 
१८०००-५६९००) पदांवरील पदोन्नतीसाठी) मंडळाचे अधिक्षक अभियंता 
सक्षम प्राधिकारी 


४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई व मुंबई अंतर्गत 
उपनगर जिल्हयातील सर्व कार्यालयांतील गट ड मधील कर्मचा-यांच्या ज्येष्ठता याद्या 
सार्वजनिक बांधकाम मुंबई, परिमंडळ कार्यालयात ठेवण्यात येतात आणि संबंधित कर्मचा- 
यांना पात्रतेनुसार गट “ड” ते गट “ड” व गट “ड” संवर्गातून कनिष्ठ लिपिक पदावर 
पदोन्नती देण्यात येते. सदर कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ कोकण 
भवन, इमारती मधील कार्यालयांसाठी अधिक्षक अभियंता, दक्षता गुण नियंत्रण मंडळ 
अवलंबतात. उपरोक्त कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई अंतर्गत मुंबई व मुंबई 
उपनगर जिल्हा वगळून उर्वरित क्षेत्रीय कार्यालयांनी अवलंबवावी. 


५. गट “ड” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रादशिक विभागांतर्गत बदलीसाठी संबंधित मुख्य 
अभियंता हे सक्षम प्राधिकारी असतील. तसेच सदरचे कामकाज / बदलीचे आदेशाची 
कार्यवाही संबंधित परिमंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांचेकडून करण्यात यावी. 


अ.क्र. पदे प्रादेशिक विभागांतर्गत बदल्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी. 
(एका मंडळातून दुस-या मंडळात बदली) 

q गट “ड” संबंधित मुख्य अभियंता. (सदरचे बदली आदेशा परिमंडळाचे 
अधिक्षक अभियंता निर्गमित करतील) 


६. सदर परिपत्रक, शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२१६१६२२०४९३१८ असा आहे. सदर 
परिपत्रक, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VAISHALI MANISH 


SULE 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
२) सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
३) सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.७३ /सेवा-४ ह 


४) महाळेखापाल-१/२(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
५) महालेखापाल-१/२(लेखा व AISA) AERIS राज्य,मुंबई/नागपूर, 
६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती), 
७) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
८) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 
९) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
१०) सर्व सहसचिव व उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई, 
१२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 
१४ संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
१५) कार्यासन-१२,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
१६) प्रशासन-१ /रो.आ.१/रो.आ.२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१७) कार्यासन (सेवा-४, निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


